सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित 
होणारी तरतूद (दत्तमत)(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“ २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.११६/२०१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१,मार्च २०१९ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ “२०७० 
इतर प्रशासकीय सेवा”या लेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी (दत्तमत) अनिवार्य रु.२१,७९ ०००/-(अक्षरी रुपये 
एकवीस लाख एकोणऐंशी हजार फक्त) एवढी रक्कम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 


प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम faars शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


३. सदर UR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०३१२०१५७१८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN : 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 

९. उप सचिव(२२स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


1:७७ (pike) Ip-lnbie bpp? (-)(12122) 128 121५001180 >28'0602'2-1>2- १२१४५४ |] 
४0102९] ३1०९१६२ 15५) (पाडे) 21120 11231]21>)2 111212 1124192 lb ७720० bh 
४७३ 1 ४३०2७९२] :98/(29०>/११७'५४७)/?००८-५]७०५/)९>1४ 4९५१ Dink) ERIE 

०- 010222] 


